महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या समस्या 
सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व Tare विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९६/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २७ जुले, २०१८. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र. ९६/२२-स, 
दि. २७.०७.२०१८. 


शासन शुद्धिपत्रक :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी समक्रमांकाच्या 
दि. २७.०७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित केली आहे. त्यातील क्र. १ वरील “ डॉ. तुषार तोष्णीवाल, 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, अध्यक्ष, ” यांच्याऐवजी “ डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
पुणे, अध्यक्ष ” असे वाचण्यात यावे. समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये कोणताही बदल नाही. 
2. सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७११११४१०२ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak S Desai 
e e p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMT 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=4d11b2ee4dfa0 1 facc6e58028a3bde93d4ac81 
D e ५ ठे | d87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak 5 Desai 
Date: 2018.07.27 17:14:36 +05'30' 
(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. राज्यमंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहाय्यक, 


छो सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
4) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 

&) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

७) सर्व सहाय्यक उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -२, नागपूर, 


( 
१० महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
११) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९६/२२-स 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, अध्यक्ष, 

श्री. प्रविण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक लि.,मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स फेडरेशन लि., मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 

व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई, सदस्य, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. पुणे, सदस्य, 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सदस्य, 
व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक सहकारी संघ लि.., मुंबई, सदस्य, 
व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लि., मुंबई (महानंद), सदस्य, 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, सदस्य सचिव, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, सदस्य, 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-२ व अर्थ-३, मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती २२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


